महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब मधील 
पदावर पदोन्नती देण्याकरीता 
पदोन्नती समिती गठित करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निसुचि-३६१९/प्र.क्र.१५७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा : सा.प्र.विभाग शा.नि.क्र.२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, दि.०१.०८.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १.८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याकरीता अनुसरावयाच्या कार्यवाही बाबतची 
एकत्रित मार्गदर्शक तत्वे विहित करण्यात आली आहेत. सदर झासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सूचनांनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवेमधील 
गट ब पदावर पदोन्नती देण्याकरीता पदोन्नती समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. त्यानुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवेमधील 
गट-ब च्या पदावर पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यासाठी यापूर्वी पदोन्नती समिती गठीत 
करण्यासाठी निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत असून, 
पुढीलप्रमाणे नव्याने विभागीय पदोन्नती समिती गठित करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. पदनाम पदोन्नती 
समितीमधील पद 
i ee . | आयुक्‍त (शिक्षण), आयुकत कार्यालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे. अध्यक्ष 


2. | सह सचिव / उप सचिव (कार्यासन प्रशा. २, शालेय शिक्षण व क्रीडा | सदस्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


३. | शिक्षण सहसंचालक (प्रशासन, अंदाज व नियोजन), आयुक्‍त (शिक्षण) | सदस्य सचिव 
यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


४. | वरील विभागीय पदोन्नती समितीमध्ये मागास प्रवर्गाकरीता । सदस्य 
प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य नसल्यास, समितीच्या अध्यक्षांच्या 
सहमतीने मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या एका 
अधिकाऱ्याचा निमंत्रित सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः निसुचि-३६१९/प्र.क्र.१५७/प्रशा-२ 


२. विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीसाठीची आवश्‍यक गणपूर्ती :- 


समितीच्या बैठकीसाठी अध्यक्ष, एक मागासवर्गीय सदस्य व सचिव/सदस्य सचिव असे 
किमान ३ सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक राहील. तथापि, सचिव/सदस्य सचिव बैठकीस 
अनुपस्थित असल्यास, समितीचे अध्यक्ष निर्देशित करतील असा अधिकारी सचिव/सदस्य 
सचिव म्हणून काम पाहतील. 


३. विभागीय पदोन्नती समितीचे कार्यक्षेत्र पुढीलप्रमाणे राहील :- 


६ व्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांचे ग्रेड वेतन रु. ४८००/- किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, 
अशा महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब पदांसाठी पदोन्नतीची शिफारस करण्यासाठीचे प्रस्ताव 
विचारात घेणे व सेवा प्रवेश नियमाच्या तरतूदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले आदेशा / मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची 
निवडसूची तयार करुन विभागास शिफारस करणे 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७//५/.॥80॥95॥॥.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१००११७१०००४१२१ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHIL 
KHODWEKAR 30000 
(सुशील खोडवेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
२. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. सर्व शिक्षण संचालक 
४. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
६. सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था. 
७. सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक/निरंतर शिक्षण) 
८. निवडनस्ती प्रशा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


2: 
street: [=MANTRALAYA,MUMBAI, 
eb3: 


jaaSe: 
HOOL EDUCATION AND SPORT DEPT, 
TRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 


